राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावतीकरण 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, सार्वजनिक आरोग्य खाते पत्र क्र. एचओ - १९३/एनपीआर, 
दि. १०/०१/२०१८. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१, 
दि. २१/०१/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र. एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१, 
दि. २३/०१/२०१९ 
४) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, सार्वजनिक आरोग्य खाते पत्र क्र. एचओ-११५/एनपीआर, 
दि. १९/३/२०१९. 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, 
दि.२२/१२/२०२०. 
प्रस्तावना :- 


नागरिकत्त्व अधिनियम, १९५५ व नागरिकत्त्व (नागरिकांचे नोंदणीकरण आणि राष्ट्रीय ओळखपत्र) 
नियम, २००३ च्या नियम ३ मधील उपनियम (४) अनुसार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (National 
Population Register) अद्ययावतीकरण ही १००% केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेंतर्गत सन 
२०१६-१७ या वर्षात बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीमध्ये नोंदविण्यात 
आलेली माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरण्याचे काम बृहन्मुंबई महानगर पालिकेमार्फत करण्यात आलेले 
आहे. बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने या कामाकरिता केलेल्या खर्चाच्या मागणीनुसार रु.३,०३,६४,३००/- 
(रुपये तीन कोटी तीन लक्ष चौसष्ट हजार तीनशे) इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी सन २०२०-२१ च्या 
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मान्यतेकरीता सादर करण्यात आली होती. सदर पूरक मागणी 
मंजूर झाली असून, वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.२२/१२/२०२० च्या शासन परिपत्रकामध्ये 
पुरवणी विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली आहे आणि ते महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) 
विनियोजन अधिनियम, २०२० (सन २०२० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२९) म्हणून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण, भाग-४, दि.१७/१२/२०२० मध्ये प्रसिध्द झाले असल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार 
सदरची रक्‍कम रु. ३,०३,६४,३००/- (रुपये तीन कोटी तीन लक्ष चौसष्ट हजार cial मात्र) आयुक्त, 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 


शासन निर्णय :- 

सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात बृहन्मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील राष्ट्रीय लोकसंख्या 
नोंदवहयामध्ये नोंदविण्यात आलेली माहिती संगणक प्रणालीमध्ये भरण्याचे काम (Data Entry) बृहन्मुंबई 
महानगर पालिकेमार्फत करण्यात आळेली आहे. सदर कामाकरिता आयुक्‍त बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 
सार्वजनिक आरोग्य खाते, जनगणना कार्यालय यांना रु. ३,०३,६४,३००/- (रुपये तीन कोटी तीन लक्ष 
चौसष्ट हजार det मात्र) इतका निधी वितरीत करण्यास खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(आकडे रुपयात) 
बाब/मागणी क्र. (09) वेतन | (१३) कार्यालयीन एकुण 
खर्च 


मागणी क्र. बी.१, २०७० | २०,२२,०००/- | २,८३,४२,३००/- | ३,०३,६४,३००/- 
इतर प्रशासकीय सेवा 
२०७००९०६ राष्ट्रीय 
लोकसंख्या नोंदवहीचे 
अदयावतीकरण 


२. या बाबीवरील खर्च “मागणी क्र.- बी-१, २०७०, इतर प्रशासकीय सेवा, (००) ११८ नागरिकत्व 
अधिनियमांची अंमलबजावणी (००) (०२) राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्ययावत करणे (२०७० ०९०६) 
(योजनेत्तरो* या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. राष्ट्रीय लोसंख्या नोंदवही अद्ययावतीकरण अंतर्गत राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या / 
वापरलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (विहीत नमुन्यात) केंद्र शासनास पाठविण्यासाठी बृहन्मुंबई 
महानगर पालिकेने राज्य शासनास त्वरित सादर करावे. 

४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सदरचा 
निधी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुंबई मुख्य शाखा, खाते क्र. १०९९६६८७७२१, आय एफ सी कोड क्र. 
58॥९००००३० (Health Department) निधी संकेतांक १२, लेखा संकेतांक ६१००००४२७ (६ सिरीज) 
३५०८००४२७ (३ सिरीज), कार्य संकेतांक ००९००००००० वेंडर कोड NPR Vend या तपशिलानुसार 
धनादेशाद्वारे वितरीत करावा. 

५. प्रस्तुत प्रकरणी खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या अटींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीआर-०६१७/प्र.क्र.४६५/विदेशी-१ 


६. हाझासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्र. पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दि. २२/१२/२०२० 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५४३/व्यय-७ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.om या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०२०८१७१३५८९१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHASHIKANT 000५ onGovernment OF Maherasht, ou=HOME 


DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e8ff4601¢954422b2375c147539b27f9d481d24af7 


DAJISHINDE आल Oo 
(शा. दा. शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 


Ee) 


आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. (प्रत्येकी ३ प्रती) 

उप संचालक, जनगणना अभियान, महाराष्ट्र, TRIAS बिल्डींग, दुसरा मजला, सर शिवसागर 
रामगुलाम मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई - ४०० ००१. 

) उप सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, पाचवा मजला, नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 


AD 


AN 


YS ware ( iar— 


ee 


ल 


पु 


SG ८-४) 


८) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (व्यय-७, अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव, रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (विदेशी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


